राज्य माहिती आयोगाच्या विविध 
खंडपीठातील सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांच्या 
सेवा मंत्रालयीन विविध विभागात प्रत्यावर्तीत 
करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एएससी १५१७/प्र.क्र.१३७/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १३ जून, २०१८ 


वाचा :- १ सा.प्र.वि., क्र.एएससी १५१०/प्र.क्र.२१७/१०/१४-अ, दिनांक २०-०१-२०१४ चे आदेश 
शासन आदेश 


संदर्भाधिन आदेशान्वये श्रीमती क्षि.प्रपाटील, सहायक कक्ष अधिकारी, औरंगाबाद खंडपीठ व 

श्री.अ.म.संद्री, सहायक कक्ष अधिकारी, औरंगाबाद खंडपीठ यांच्या सेवा मंत्रालयीन विभागात प्रत्यावर्तीत करण्यात 
आले होते. सदरहू आदेशा या आदेशान्वये रद्द करण्यात येत आहे. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही २०११/प्र.क्र.१३७/का.१२, दिनांक 
१७.१२.२०१६ अन्वये प्रतिनियुक्‍्तीचे धोरण निश्चित करण्यात आले असून, या शासन निर्णयास aA. 
क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.५१०/कार्या-१२, दिनांक १६-०२-२०१८ अन्वये दि.१७-१२-२०१६ च्या शासन 
निर्णयातील परि.५ मध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात आली आहे:- 


क) परि.क्र ५(अ) (३) पुढीलप्रमाणे सुधारीत करण्यात येत आहे.:- 


परि.क्र. ५(अ) (3):- प्रतिनियुक्ती प्रथमत: ३ वर्षासाठी देण्यात यावी व संबंधित अधिकाऱ्याची इच्छुकता व संवर्ग 
नियंत्रण विभागाचे सहमतीने हा कालावधी चौथ्या वर्षाकरिता वाढविण्यात यावा. परंतु चार वर्षांचा प्रतिनियुक्‍तीचा 
कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर आणखी एक वर्षासाठी म्हणजेच ५ व्या वर्षासाठी मुदतवाढ द्यावयाची झाल्यास मा. 
मुख्यमंत्री यांची विनिर्दिष्टपणे मान्यता घेण्यात यावी. ५ वर्षाचा कालावधी संपल्यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत 
मुदतवाढ अनुज्ञेय राहणार नाही. 


३. वर परिच्छेद २ मधील शासन निर्णयातील तरतूदी विचारात घेता राज्य माहिती आयोगाच्या विविध 
कार्यालयात कार्यरत खालील कर्मचाऱ्यांच्या सेवा प्रतिनियुक्तीने रकाना ५ येथील दिनांकास उपलब्ध करुन 
देण्यात आल्या होत्या. सदरहू कर्मचाऱ्यांचा प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावरील बहुतेक ४ वर्षाचा कालावधी पुर्ण झालेला 
असल्यामुळे तर काही सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांचे सेवा या आदेशान्वये संपुष्टात आणून त्यांची सेवा प्रत्यावर्तीत 
करण्यात येत असून, सेवा प्रत्यावर्तीत केल्यानंतर त्यांची पदस्थापना रकाना ६ मधील मंत्रालयीन विभागात 
पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः एएससी १५१७/प्र.क्र.१३७/१४-अ 


अ. सहायक कक्ष विभाग प्रतिनियुक्ती प्रतिनियुक्‍्तीचा | सेवा प्रत्यावर्तित 
क्र. अधिकाऱ्याचे नांव कार्यालय दिनांक केल्यानंतर 
पदस्थापनेचा 
मंत्रालयीन 
प्रशासकीय विभाग 

er २ ३ Lo 4 & 

| श्रीमती क्षि.प्र.पाटील सा.बां.वि राज्य माहिती आयोग, | ०१-१०-२००९ | गृह विभाग 
औरंगाबाद खंडपीठ 

2 श्री.अ.म.संद्री शाशिवक्रोवि । राज्य माहिती आयोग, | ०४-०७-२००९ | महसूल व वन विभाग 
औरंगाबाद खंडपीठ 

3 श्रीमती योगिता डांगरे जलसंपदा राज्य माहिती आयोग, | ०१-१२-२०१२ | जलसंपदा विभाग 
नागपूर खंडपीठ 

४ । श्रीमती ठौला कि. जंगम । नविवि राज्य माहिती आयोग, | ०१-०३-२०१३ | जलसंपदा विभाग 
पुण खंडपीठ 

५ _ श्रीमती मि.म. जानराव । वैशिवऔद्रवि । राज्य माहिती आयोग, | ०८-०७-२०१३ | जलसंपदा विभाग 
पुण खंडपीठ 

६ | श्री.दे.ओ.चव्हाण वैशिवओद्रवि | राज्य माहिती आयोग, | ०१-१२-२०१५ | गृह विभाग 
अमरावती खंडपीठ 

७ श्री. सुरज पांगारकर साप्रवि राज्य माहिती आयोग, | ०१-०२-२०१४ | सामान्य प्रशासन 
अमरावती खंडपीठ विभाग 


संबंधित राज्य माहिती आयोगाचे लक्ष सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दिनांक १७-१२-२०१६ व 
दिनांक १६-०२-२०१८ मधील तरतूदीकडे वेधण्यात येत असून उपरोक्त कर्मचाऱ्यांना संबंधित राज्य माहिती 
आयोग, कार्यालयाने तत्काळ कार्यमुक्त करावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः एएससी १५१७/प्र.क्र.१३७/१४-अ 


३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६१३११५०१५३९०७ असा आहे. हा परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Gajanan 121110 nope aca 


2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9 180a8021798a5cled41ada8 


a72725a47b4f0, 
© serialNumber=54b1 1b1ccbdc577d71dce3b31 3c3fef5dc2ad659e360f73 
Bhimrao (व ४५ याव्या 
Date: 2018.06.13 11:49:58 --05'30' 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


संबंधित कर्मचारी (आयोगाच्या कार्यालयामार्फत) 
१. सचिव, राज्य माहिती आयोग, महाराष्ट्र, नवीन प्रशासकीय इमारत, १३ वा मजला, मंत्रालय, 
मुंबई-४०००३२ 


त्यांना विनंती करण्यात येते की, सेवा प्रत्यावर्तीत करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना 
तत्काळ कार्यमुक्त करण्याबाबतच्या सूचना आपल्या स्तरावरुन संबंधितांना देण्यात याव्यात. 
२. उप सचिव, राज्य माहिती आयोग, नागपूर खंडपीठ, प्रशासकीय इमारत क्र.२, सिव्हिल लाईन्स, 


नागपूर 


३. उप सचिव, राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ, नवीन प्रशासकीय इमारत, val मजला, 
विधानभवनासमोर, पुणे-४११ ००१ 


४. उप सचिव, राज्य माहिती आयोग, औरंगाबाद खंडपीठ, बचत भवन, लेखा व कोषागारे 
कार्यालयाच्या पाठीमागे, औरंगाबाद 

५. सह/उप सचिव (आस्थापना), गृह विभाग/महसूल व वन विभाग/जलसंपदा विभाग/ सामान्य 
प्रशासन विभाग/सार्वजनिक बांधकाम विभाग/झालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग/ वैद्यकीय शिक्षण व 
औषधी द्रव्ये विभाग/नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 


६. उप सचिव (का.क्र.६), सामान्य प्रशासन विभाग, नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालयसमोर, मुंबई 
Yoo ०२२. त्यांना विनंती करण्यात येते की, सेवा प्रत्यावर्तीत करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्याला 
तत्काळ कार्यमुक्त करण्याबाबतच्या सूचना आपल्या स्तरावरुन संबंधितांना देण्यात याव्यात. 


७. साप्रवि/१४-अ (संग्रहार्थ) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


